महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळांतर्गत 
अधिसूचित सेवांचे Business Process Re- 
engineering करण्याकरिता मंडळातील तज्ञ 
व्यक्तींचा अभ्यासगट नेमण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: आस्थाप-२०२४/प्र.क्र. १५/आस्थापना 
१८ वा मजला, नविन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ जुले, २०२४ 


शासन परिपत्रक :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात 
मा.मुख्य आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाळी झालेल्या बैठकीमध्ये 
अधिसुचित सेवांबाबत Business Process Re-engineering करण्याकरिता dst व्यक्‍तींचा 
अभ्यासगट नेमण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत. सदर निर्देशास अनुसरून 
खालीलप्रमाणे अभ्यास गटाची नेमणूक करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिकाऱ्यांचे पदनाम पद 

| सह संचालक (हप्रनि), म.प्र.नि.मंडळ, मुख्यालय अध्यक्ष 

२ सह संचालक (जप्रनि), म.प्र.नि.मंडळ, मुख्यालय सदस्य 

३ प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.नि.मंडळ, मुख्यालय सदस्य 

४ प्रादेशिक अधिकारी (जे.वै.क.), म.प्र.नि.मंडळ, मुख्यालय | सदस्य 

4 प्रादेशिक अधिकारी(मुख्यालय), म.प्र.नि.मंडळ, मुख्यालय | सदस्य 

& सहाय्यक सचिव (तांत्रिक), म.प्र.नि.मंडळ, मुख्यालय सदस्य सचिव 


२. अभ्यास गटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल, 
१. अधिसूचित सेवा नागरीकांना अधिक सुलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुलभ व 
सुरळीत करण्यासाठी Business Process Re-engineering करणे. 


(2) Common Application form तयार करणे. 


(3) अधिसूचित सेवांबाबत अभिलेख जतन करण्याबाबत कालावधी निश्चित करणे. 
३. अहवाल सादर करण्यासाठी कालावधीः- 
उपरोक्त अभ्यास गटाने आपला अहवाल तीन महिन्यात शासनास सादर करावा. 


४. सदर अभ्यास गटास आवश्यकतेनुसार बैठका घेता येतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आस्थाप-२०२४/प्र.क्र. १५/आस्थापना 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१५१५१४३७४४०४ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHAHEEN SHOUKAT जवान 
JAMADAR : 


(शा.शौ.जमादार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, सायन 

४. मुख्य आयुक्‍त, सेवा हक्क आयोग, मंत्रालय, मुंबई 

५. राज्य सेवा हक्क AYIA APTN 

६. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. संचालक, महाआयटी, मुंबई 

८. निवडनस्ती/आस्थापना, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


607770 


